RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट - ७ ब 


६ , दिनांक 


क्रमांक कार्यासन -११ / नपा/ आरआर/ ४२ - इ/ २०१८.– मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . रानिआ/ न.प. २०१८/ 
प्र.क्र . २/ का - ६, दिनांक २१ मे २०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) ( यापुढे " सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) नुसार 
मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र/ १/निवडणूक/ कावि/ ३२१ / २०१८, दिनांक २३ मे २०१८ 
अन्वये सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे शिरोळ नगरपंचायतीचे क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचेकडील क्र . रानिआ / न.पा. २०१६/ प्र.क्र १० / का 
१५ जून २०१६ च्या पत्रासोबत प्राप्त नगरपरिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यासंबंधीचे नियमाआधारे प्रभाग आरक्षण सोडत दिनांक 
१२ जून २०१८ रोजी आयोजित करून सदर सोडतीआधारे ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्यात आले आहेत. 

२. सदर अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम (१) च्या परंतुकाप्रमाणे आवश्यक असलेने, उक्त आदेशाचा मसुदा याद्वारे शिरोळ नगरपरिषद 
क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर , शिरोळ नगरपरिषद कार्यालय व शिरोळ नगरपरिषद हद्दीतील सार्वजनिक 
वर्दळीच्या ठिकाणी प्रसिद्ध करणेत आला होता. त्यास अनुसरून प्राप्त एकही हरकत / सूचना प्राप्त न झाल्याने हरकती/ सूचनांचा अहवाल निरंक 
असलेबाबत मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग , पुणे यांना सादर करून त्यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र/ 
१/ प्रभागरचना / कावि/ ४०९/ २०१८, दिनांक ९ जुलै २०१८ चे पत्रान्वये अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता मिळाली असलेने , मी अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


. 


or 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ (१ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम 
९, पोट -कलम (२) अन्वये मा . आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक नपाप्र/ १ / 
निवडणूक/ कावि/ ३२१/ २०१८ , दिनांक २३ मे २०१८ च्या आदेशान्वये शिरोळ नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांची 
संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केल्या आहेत. 


( १ ) 


एच- २१९, भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


-- 


१७ 


-- 


३ 


२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास 
प्रवर्गासाठी 

राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ). 


-- 


१ 


-- 


५ 


-- 


३ 


-- 


२ 


-- 


-- 


३ 


-- 


४ 


४. उपरोक्त क्रमांक पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) ( ब) व ( क ) 
येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 

( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ . क्र . ३ समोरील 

नमूद केलेल्या जागा अ. क्र . ४ समोरील 

नमूद 

केलेल्या जागा). 
२. ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ / न. प. २०१८ / प्र.क्र . ०२ / का -६, दिनांक २१ मे २०१८ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मा . राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक २१ मे २०१८ च्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे सदर 
अधिनियमांचे कलम १० , पोट- कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून मी, अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर याद्वारे 
शिरोळ नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करण्यात आले आहेत. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक लोकसंख्या, 

क्रमांक 

( उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 
अनुसूचित 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जातीची व 

जसे अनु. जाती / 
अनुसूचित 
जमातीची 

नागरिकांचा मागासवर्ग 
लोकसंख्या 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 


प्रभाग 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


किती जागा 


अनु . जमाती/ 


( अनु . जाती/ 
अनु. जमाती) 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी 
धरून ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -३०७६ 


१ - अ नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
१ - ब सर्वसाधारण महिला 


१ - ब 


अनु . जाती - ३६८ 
अनु. जमाती -२०८ 


स्थळ -श्रीनगर , जिरगे पंप , कारखाना क्वॉर्टर्स, कारखाना 
मुख्य गेट , कारखाना हॉस्पिटल , पुष्पकनगर , नंदीवाले 
वसाहत , लक्ष्मीनगर. 
उत्तर - जयसिंगपूर शिरोळ रस्त्यापासून उदगाव शिव, 
चिचवाड शिव , अर्जुनवाड शिव , शिरोळ अर्जुनवाड 
रस्त्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


पूर्व - अर्जुनवाड शिरोळ रस्ता शिव ते चर्मकार समाज 
स्मशानभूमी . 
दक्षिण - चर्मकार समाज स्मशानभूमी ते संगमनगर नंदीवाले 
रोड परतंगळे घर ते सरकारी चाच शिवाजी थोरात ते 
पुष्पकनगर रमेश कांबळे घराची उत्तर बाजू देवल घरे ते 
पटेल सॉ - मील शिरोळ जयसिंगपूर कारखाना मेन गेट ते 
साखर गेट माने मळा ते आगर शिव. 
पश्चिम - कारखाना मागील बाजूने आगर शिव उत्तरेला 
जयसिंगपूर शिरोळ रस्ता उदगाव शिवेपर्यंत . 
स्थळ - यादवनगर , युसूफ पेट्रोल पंप , कचेरी, नवीन 

शासकीय इमारत , पदमाराजे विद्यालय, श्रीरामनगर , 
सोसायटी, संगमनगर, चर्मकार समाज, वाल्मिकीनगर , 
बुवाफन महाराज . 


२ 


२ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-३००७ 


२ - अ अनुसूचित जाती 


- 


अनु . जाती - ११७१ 


२ - ब 


- 


२ - ब सर्वसाधारण महिला 


अनु . जमाती - २० ९ 


उत्तर - पटेल सॉ -मिलजवळ कमलाकर पाटील घर ते 
रमेश कांबळे घर ते शिवाजी थोरात ते सरकारी चाच 
ते नंदीवाले रोड ते परतंगळे घर ते बाळू शेख ते 
अर्जुनवाढ रस्ता पूर्व बाजू अर्जुनवाढ शिव ते घालवाड शिव . 
पूर्व - घालवाड शिव ते कनवाड शिव 
दक्षिण - कनवाड शिरोळ रस्ता कनवाड शिव ते टेम्पो स्टॉप 
पश्चिम - टेम्पो स्टॉप ते मटन मार्केट ते बसवेश्वर चौक 
अर्जुनवाड कोपरा ते तावरे घर ते जयभवानी कट्टा ते शिरोळ 
जयसिंगपूर रोड कमलाकर घर पटेल सॉ -मिलजवळ. 
स्थळ - कल्लेश्वर तलाव, धनगर वसाहत , रमाबाई 
सोसायटी, बेघर वसाहत , छत्रपती शिवाजी विद्या मंदिर, 
शिवाजीनगर , पंचायत समिती, इंदिरानगर , कल्लेश्वर मंदिर . 


३ 


३ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-३२७६ 


३ - अ अनुसूचित जाती 

महिला 


अनु. जाती - १३६३ 


३ - ब 


अनु. जमाती - ४५६ 


उत्तर - अनिल कोळी घर ते मालन घाटगे ते छायाताई माने ३- ब सर्वसाधारण 
घर ते छत्रपती विद्या मंदिर ते संतोष बन्ने ते राजू कदम घर 
ते अनिल पाटील घर ते उत्तम गंगाधर दुकान शिरोळ 
जयसिंगपूर रस्ता . 
पूर्व - उत्तम गंगाधर दुकान जयसिंगपूर शिरोळ रस्त्याने 
जयभवानी चौक वनवे ते अंबुपे घरापर्यंत . 
दक्षिण - अंबुपे घर ते लाकूड वखार ते कल्लेश्वर मंडळ 
आगर रस्त्याने नाना लंबे घरापर्यंत . 
पश्चिम - नाना लंबे घर ते एकनाथ पाटील घर ते सरकारी 
चाच ते राकेश खातेदार ते केशव मोहिते घर ते अकबर 
नालबंद ते कृष्णा कोळी घरापर्यंत . 
स्थळ - स्टेट बँक, गणेशनगर, पुष्पक चित्र मंदिर , ४ - अ नागरिकांचा मागास 
चुनाभट्टी, बोराडे तळ, महात्मे तळ , क्रांती चौक , दत्त मंदिर प्रवर्ग महिला 
( साखर कारखाना) , स्टेडियम , 
उत्तर - दत्त कॉलेज पूर्व बाजू मांजरे घरापासून कारखाना 

४ - ब सर्वसाधारण 
मुख्य रस्त्याने कारखाना मुख्य गेट शिरोळ- जयसिंगपूर 
रोडपर्यंत . 


४ 


प्रभागाची 


एकूण 


४ - अ 


लोकसंख्या-३१७५ 


अनु. जाती - ४२९ 


४ - ब 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अनु. जमाती - ४१२ 


ते 


५ 


प्रभागाची एकूण 


५ - अ 


लोकसंख्या -३१८० 


पूर्व - जयसिंगपूर -शिरोळ रस्त्याने कारखाना मुख्य गेट ते 
भरत बँकपर्यंत . 
दक्षिण - शिरोळ - जयसिंगपूर रस्ता उत्तम गंगाधर दुकान 
ते अनिल पाटील घर ते राजू कदम घर ते छायाताई माने 
घर ते मालन घाटगे ते अनिल कोळी ते अकबर नालबंद 

गुरव घरापर्यंत . 
पश्चिम - गुरव घर ते धोंडीराम दुधाळे घर ते नितीन नरळे 
घर ते बोराडे मॅडम घर ते महात्मे तळ ते मांजरे घर ते 
कारखाना मुख्य गेट रोड दत्त कॉलेजच्या पूर्व बाजूने. 
स्थळ - विजयसिंहनगर , गजानन पाटील मळा, समतानगर , ५ - अ नागरिकांचा मागास 
दत्त कॉलेज परिसर , कारखाना उर्जाकुर, दिलीप पाटील प्रवर्ग 
मळा, चुडमुंगे तळ, खडके मळा, नांदणी रोड, काळे माळी 
मळा, नमाजगे माळ , साईनगर. 
उत्तर - कारखान्याची मागील बाजू आगर शिव ते माने मळा ५ - ब सर्वसाधारण महिला 
साखर गेट ते मुख्य रस्त्याने मांजरे घरापर्यंत . 
पूर्व - कारखाना मुख्य रस्ता मांजरे घर ते महात्मे तळ ते 
बोराडे तळ ते नितीन नरळे घर ते धोंडीराम दुधाळे ते मालन 
सावंत घर ते एरंडोले घर ते दिलीप शिंदे घर आगर रस्त्याने 
रेणुका मंदिर ते नांदणी रस्त्यास उदय जगदाळे घरापर्यंत . 
दक्षिण - नांदणी रस्ता ते उदय जगदाळे घर ते धरणगुत्ती 
शिवपर्यंत . 
पश्चिम - नांदणी रस्ता धरणगुत्ती शिव ते साखर कारखाना 
मागील बाजू आगर शिव. 
स्थळ - जयभवानी माळ भाग, कन्या शाळा परिसर, कोरवी ६- अ अनुसूचित जमाती 
गल्ली, एस.टी. स्टँड, नवशक्ती चौक , कोळी गल्ली , 
गल्ली, कुरणे गल्ली. 


अनु. जाती - ३८४ 


५ - ब 


अनु . जमाती - ७६ 


w 


६ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-३३७० 


ताराप 


अनु. जाती - १०४ 


६ - ब 


६ - ब सर्वसाधारण महिला 


अनु. जमाती - ६३१ 


उत्तर - आगर शिरोळ रस्ता माळी घर ते कल्लेश्वर मंडळ 
लाकूड वखार वसंत फल्ले घर ते जयभवानी चौक वनवे ते 
अर्जुनवाड कोपरा. 
पूर्व - अर्जुनवाड कोपरा ते मटन मार्केट ते संभाजी चौक ते 
एस.टी. स्टँड ते बाबा पाटील घर ते मारुती मंदिर ते 
रामचंद्र पाटील घर. 
दक्षिण - रामचंद्र पाटील घर ते अजिंक्यतारा मंडळ नांदणी 
रोड उदय जगदाळे घरापर्यंत . 
पश्चिम - नांदणी रस्ता उदय जगदाळे घर ते शेत बांधावरून 
आगर रस्ता माळी घरापर्यंत . 


( ७ 


७ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-३३०४ 


७ - अ अनुसूचित जाती 

महिला 


स्थळ - छत्रपती संभाजी चौक , नगरपरिषद, माने गल्ली, 
विठ्ठल मंदिर , कोळी गल्ली, चावडी , गोंदकर दुकान, पार्वती 
चौक , भाट गल्ली , काळे गल्ली, मांग गारुडी वसाहत , 
शाहूनगर बाजार पेठ, कुंभार गल्ली, बाल शिवाजी मंडळ, 
पार्वती चौक , गावडे गल्ली, ब्राह्मणपुरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अनु. जाती - ८६४ 


७ - ब 


७- ब सर्वसाधारण 


अनु. जमाती - २१७ 


उत्तर - मटन मार्केट वाडी रोड ते टेम्पो स्टॉप ते कनवाड 
रस्त्याने कनवाड शिवपर्यंत . 
पूर्व - कनवाड शिव ते शिरटी शिव 
दक्षिण - शिरटी हद्दीपासून ते शिरटी शिरोळ रस्ता रघुनाथ 
पांढरे वाडी रोड ते जावीर घर ते गणपा गावडे घरापर्यंत. 
पश्चिम - गणपा गावडे घर ते संजय माने ते सुनील माने 
ते बाळासो माने ते नरसिंह चौक ते गोंदकर दुकान ते 
चावडी ते 

रसुल मेस्त्री ते चंदू शेख न.पा. मागील बाजू 
ते छत्रपती संभाजी चौक ते मटन मार्केट , 


८ 


८ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-५२६१ 


८ - अ नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग महिला 


- 


अनु. जाती - १८ 


८ - ब 


८ - ब नागरिकांचा मागास 

प्रवर्ग महिला 


अनु. जमाती - 0 


स्थळ - कुंभार गल्ली, मरळे गल्ली, अजिंक्यतारा मंडळ , 
बाजार पेठ , जैन बस्ती, भोजनपात्र, बाल शिवाजी मंडळ, 
दरगोबा मंदिर , ब्राह्मणपूरी, गावडे गल्ली, धनगर वाडा 
( गावभाग), कदम गल्ली, जय शिवराय मंडळ, दसरा 
चौक , जावाई वाडी , जनता हायस्कूल , नदी वेस . 
उत्तर - नांदणी शिरोळ रस्ता, धरण गुत्ती शिव ते 
अजिंक्यतारा मंडळ ते रामचंद्र पाटील घर ते मारुती 
मंदिर ते रंगराव पाटील घर ते चावडी मेस्त्री दुकानापर्यंत . 
पूर्व - चावडी मेस्त्री दुकान ते बाजार पेठ , गोंदकर दुकान 
ते नरसिंह चौक ते काळे गल्ली , बाळासो माने ते सुनिल 
माने ते संजय माने ( खरगे) ते गणपा गावडे घर ते शिरोळ 
वाडी रोड शिरटी रस्त्याने न.पा. हद्दीपर्यंत शिरटी शिव ते 
नृसिंहवाडी शिवपर्यंत . 
दक्षिण - नगरपरिषद दक्षिण हद्द शिरटी शिव 
नरसोबावाडी शिव व कुरुंदवाड शिवपर्यंत . 
पश्चिम - नगरपरिषद पश्चिम हद्द कुरुंदवाड शिव ते 
धरणगुत्ती शिव नांदणी रस्त्यापर्यंत . 


८ - क सर्वसाधारण 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी , 

कोल्हापूर. 


कोल्हापूर , १० जुलै २०१८. 


SCHEDULE 7 - A 


BY THE COLLECTOR OF KOLHAPUR DISTRICT 


No.DESK -XI/MUN -RR - 42E /2018.— In exercise of the powers conferred on him by order No.SEC / 
N.P - 2016 /C.R.07 /DESK -06 Dated 7th May 2016 by the Hon . State Election Commissioner,Maharashtra , 
under sub section (1) of section 10 of the Maharashtra MunicipalCouncils ,Nagar Panachayats and Industrial 
Townships Act 1965 (hereinafter referred to as the said Act) it is proposed as per sanction accorded by 
Hon . Divisional Commissioner alias Regional Director,Municipal admimistration ,Pune Division , Pune vide 
his letter No. Mun admin / 1/DESK / 321/2018 Dated 23rd May 2018 to fix for the Shirol Municipal Council, 
the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and as per 
provisions in the rules, received along with the letter from Hon . State Election Commissioner, Maharashtra , 
Mumbai vide their letter No.SEC / N.P - 2016 /C.R . 10 /DESK - 06 , Dated 15th June 2016 , for formation of 


Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९४० 


multimember wards for municipal councils the lots for ward reservation were drawn on 12/06/2018 and 
accordingly the wards reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class 
of Citizens) , as the case may be, are as shown in the Schedule to this Order. 

2. The said draft Order was hereby published , at Collector Office , Kolhapur, ShirolMunicipal Council 
and prominent public places in ShirolMunicipal Council , as required by the provision to sub section ( 1) of 
section 10 of the said Act for the information of all the residents of the Shirol Municipal Council, and as no 
objections were received byme and after getting approval of Divisional Commissioner alias Regional 
Director Pune Division Pune vide his letter no NPA / 1 /Wardproposal/RR /409 /2018 , dt09/07 / 2018 I, Avinash 
Subhedar , the Collector Kolhapur District in exercise of the power conferred on me by sub section ( 1) of 
section 10 of the said act here bymake the following order namely . 

ORDER 
Whereas , the Commissioner alies Regional Director, MunicipalAdministration , Pune Division , Pune 
vide order No Mun admin / 1 /DESK / 105 /2018 Dated 01/3/2018 issued under section 9 (2 ) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panachayats and Industrial Townships Act 1965 (Mah.Act No. XL of 1965) has 
fixed for the Shirol Municipal Council , the number of Councilors to be elected and the number of Seats 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women 
(including the number of seats reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens ) as shown below : 


17 


1) The number of councilors to be elected 
2 ) The number of Seats to be reserved , 


( a ) 


For the Scheduled Castes 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


3 
1 
5 


(C ) 


For the Backward Class of Citizens 


9 


3 ) The total number of seats to be reserved for 

women ( including the number of seats reserved 
for Women belonging to the Scheduled Castes, 

the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens ) 
4 ) Out of seats at serial No.3 , the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 
from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens as 
shown in the Item at serial No.2 (a ), (b ) and (c ) 
respectively are as under : 
(a ) For the Scheduled Castes 
( b ) For the Scheduled Tribes 

( C ) For the Backward Class of Citizens 
5 ) Number of seats reserved for women as 

General category (number of seats at serial 
number 3 minus number of seats at serial number 4 ) 


2 


w 


4 


2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the order No. SEC /N.P -2018 /C.R.02 /DESK 
06 , dated 21st May 2018 by the State Election Commissioner, Maharashtra and as per the schedule 
shown in their letter dated 21st May 2018,1 Avinash Subhedar,Collector Kolhapur hereby fix for the Shirol 
Municipal Council , the number and the extent of the wards into which the said municipal area shall be 
divided and specify the wards in which Seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


10 


Tribes , Backward Class of Citizens and women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , 
the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as the case may be, are as shown in the schedule . 

This order shall apply to ensuing general elections after this date . 


Ward 
No. 


Seat 
No 


SCHEDULE 
Discription of boundary of the ward 

(North , East , South ,West) 


Ward wise 
population 

SC /ST 
Population 


reservation 
category , SC , ST 
BCC , Women in 
SC /ST / BCC 
category 


2 


3 


5 


Total population 
ofward - 3076 


1 - A 
1- B 


4 . 
Places - Srinagar, Jirge Pump, Factory 
Courts , Factory Main Gate, Factory Hospital, 
Pushpak Nagar, Nandiwala Colony, 
Lakshminnagar 


1 A- BACKWARD 

CLASS OF 
CITIZENS 


SC . - 368 
ST - 208 


2 


2A 
2B 


Totalpopulation of 
ward - 3007 
SC . - 1171 
ST - 209 , 


North - From Jaysingpur Shirol road Udgaon 1 B- GENERAL 
border, Chichwad border, Arjunwad border WOMEN 
to ShirolArjunwad road 
East-From Arjunwad Shirol road border to 
CharmakarSamajSmashan Bhumi 
South –From CharmakarSamajSmashan 
Bhumi to SangamnagarNandiwale Road 
From Pratangale house to Government 
groove Shivaji Thorat to Pushpak Nagar Form 
north side of Ramesh Kamble house to 
Deol house to Patel Swa mill, ShirolJaysingpur 
road Sugar Factory Main Gate to Sugar Gate , 
Mane Mala to border of Agar 
West - From the back side of Sugar factory 
to Agar border to north JaysingpurShirol road 
to Udgaon border 
Places - Yadavnagar, Yusuf Petrol Pump , 2A - Schedule 
Kacheri, New Administrative Building , 

Caste 
Padmaharaje Vidyalaya , Shriram Nagar, 
Society, Sangamnagar , CharmakarSamaj 
Valmiki Nagar BuvafanMaharaj Nagar 
North -Near Patel Swa mill form Kamlakar 2B - GENERAL 
Patil house to Ramesh Kamble house 

WOMEN 
to Shivaji Thorat to Government groove to 
Nandiwale Road to Partangale house from 
Balu Sheikh to East Side Arjunwad road to 
Arjunwad border to Ghalwad border 
East - Ghalwad border to Kanwad border 
South - Kanwad- Shirol road Kanwad border 
to Tampo Stop 
West- From Tampo stop to Mutton Market to 
Basaveshwar chowk to Arjunawad corner 
Tawre house to Jay - Bhavanikatta to 
ShirolJaysingpur Road to Kamlakar house 
to near Patel Swa mill . 
Places -Kalleshwarlake , Dhangar colony , 
Ramabai society, unshafered settlement, 3A - Schedule 
Chhatrapati Shivaji Vidyamandir, Shivajinagar, Caste 
Panchayat Samiti, Indiranagar, Kalleshwar Women 
temple 


3 


3A 


Totalpopulation of 

ward - 3276 
SC . - 1363 

ST - 465 


З В 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


Schedule contd . 


2 


w 


4 


LO 


4 


4A 


Total population of 
ward - 3175 


SC . – 429 


4 B 


ST - 412 


North - From Anil Koli house to Malan 3B- GENERAL 
Ghatge to ChayataiMane house to 
ChatrapatiShivajiVidya Mandir to Santosh 
banne to Raju Kadam house from Anil Patil 
house to UttamGangdhar Shop to Shirol 
Jaysinghpur road 
East- From UttamGangdhar shop to 
Jaysingpur - Shirol road to Jay Bhavani 
Chowk Oneway to house of Ambupe 
South - From Ambupe house to swa mill to 
Kalleshwarmandal from Agar road to the 
house of Nana Lambe 
West - From Nana Lambe house to Eknath 
Patil house to Government groove to Rakesh 
Khatedar to KeshavMohite house to Akbar 
Nalband to Krishna Koli house 
Places - State Bank ,Ganeshnagar, Pushpak 4A - BACKWARD 
Chitmandir, Chunnu Bhatti, BoradeVasti, 

CLASS OF 
Mahatme Vasti,Kranti Chowk, Dattamandir CITIZENS 
(sugar factory ) stadium 

WOMEN 

4 B- GENERAL 
North - From east Side of Datta College , 
Manjare House To Factory Main gate shirol 
Jaysingpur road along with fatory main road 
East -JaysinghpurShirol road to the main 
gate from Bharat Bank till the factory 
South -ShirolJaysingpur road from Uttam 
Gangdhar shop to Anil Patil house to Raju 
Kadam house to Chaya Mane House to 
Malan Ghatge to AnilKoli to Akbar Nalband 
to Gurav House 
West -From Gurav house to dhondiram 
dudhale house to Nitin narale house to 
borade madam house to mahatmevasti to 
manjare house atmain road factory gate , 
East side Datta college . 
Places -Vijay Singh Nagar, Gajanan Patil 5A - BACKWARD 
Mala , Samatanagar,Datta College Campus CLASS OF 
Urzankur Factory , Dilip PatilMala , 

CITIZENS 
Chudmunga Tal, Khadkamala , Nandani 
Road Kale Mali Mala , Namajega Mal 
Sainagar 
North -The back side of the factory Agar 5B-GENERAL 
border to Mane Mala to sakhar gate to 

WOMEN 
manjare house at factory main gate road, 
East - Factory main road to Manjare house 
to mahatmevasti to boradevasti to nitinnarale 
house to dhondiramdudhale house to Malan 
sawant house to Erandole house to Dilip 
Shinde house form agar road to renuka temple 
up to udayjagadale house of nandani road . 


5 


5A 


Total population of 
ward - 3180 
SC . - 384 
ST - 76 


5 B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


Schedule - contd . 


1 


2 


3 


4 


LO 


6A 


6 B 


6 Total population of 

ward - 3370 
SC . – 104 
ST -631 


South - From NandaniRoad to UdayJagdale 
house up to border of Dharangutti. 
West- From Nandani road Dharanguti border 
to back side of sugar factory,Agar border 
Places -Jay Bhavani area ,girls school area , 6A - SCHEDULE 
koravigalli, S.T.stand ,Navashakti Chowk, 

TRIBE 
Koligalli, Tarapgalli & Kuranegalli, 
North - From Agar - Shirol road Mali house 6B-GENERAL 
to Kalleshwarmandal,swa mill Vasant Phalle WOMEN 
house to Jayabhavani Chowk to Arjunwada 
corner one -way 
East - From Arjunwada corner to Mutton 
Market to Sambhaji Chowk to S.T.stand to 
Baba Patil House to Maruti Temple to 
RamchandraPatil house . 
South -RamchandraPatilHouse to Ajinkya 
Mandal, NandaniRoad to the house of Uday 
JagdaleWest - From the house of UdayJagdale 
ofNandani road to Agar road Mali House 
along with field border. 
Places -ChhatrapatiSambhaji Chowk Muni- 7A - SCHEDULE 
cipal Council ,Mane Galli , VitthalMandir, Koli CASTE 
Galli Chawdi, Gondkar Shop , Parvati Chowk , WOMEN 
Bhat Galli,Kale Galli, Mang- GarudiVasahat, 
ShahunagarBajrarPeth , Kumbhar Galli, Bal 
Shivaji Mandal, Parvati Chowk Gawde Galli , 
Brahmanpuri. 
North - From matan market Wadi road to 7B-GENERAL 
tempo stop to Kanwad border by Kanwad 
road 
East- From border of Kanwad to border of 
Shirati 
South - Form border of Shirati to Shirati 
Shirol road ,RaghunathPandhareWadi road 
to Javir house to Ganapa Gawade house 
West-From GanpaGawade house to Sanjay 
Mane to Sunil Mane to Balaso Mane to 
Narsinh chowk Gondakar shop to chawadli 
to RasulMestrito Chandu Shaikh to back side 
to municipal council to ch.sambhaji chowk 
to matan market. 


7 


7A 


Total population of 
ward - 3304 
SC . - 864 
ST - 217 


7 B 


8 


8A 


Totalpopulation of 
ward - 5261 
SC . – 18 
ST - 0 


8 B 


Places -Kumbhar Galli ,Marle Galli, Ajinkya 8A -BACKWARD 
Tara Mandal, Jain Basti, Bhojanpatr, Bal 

CLASS OF 
ShivajiMandal, Dargoba Temple , 

CITIZENS 
Brahmanpuri, Gawde Galli, Dhanagar Wada WOMEN 
( Village Site ) Kadam Galli, Jai Shivray Mandal, 
Dasara Chowk, JawaiWadi, Janata High 
School, River bondary area . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ / आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


Schedule contd . 


2 


4 


w 


5 


North - From Nandni- Shirol road ,Dharangutti 8 B- BACKWARD 
border to ajinkytaramandal to Ramchandra 

CLASS OF 
Patil house to Maruti temple to Rangarao 

CITIZENS 
Patil house to chawadii to shop ofMestri. 

WOMEN 
East- form ChawadiMestri shop to bajarpeth 8 C - GENERAL 
shop ofGondakar to Narsinh chowk to kale 
galli to Balaso Mane to SunilMane to Sanjay 
Mane (kharage ) to GanpaGavade house to 
Shirol-Wadi road from Shirati road to the 
border municipal council from Shirati border 
to Narsinhwadiborder 
South -Municipal council limit to border of 
Shirati to Narshinhwadiborder to the border 
ofKurundwad 
West- West limit of municipal council, 
Kurundwad border to border of Dharangutti 
to the Nandni road . 


AVINASH SUBHEDAR , 

Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 10 July 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


